अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नंदूरबार 
कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत, संरक्षक 
भिंत, अंतर्गत रस्ते बांधकामासाठी 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.५२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२ 
दि.२५.०९.२०१९. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.बीजीटी १०२१/प्र.क.२५९/राउशु-१ दि.१०.०१.२०२३. 
३) सह आयुक्त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे क्र. बीएळडी ११२०२३/४८/ 
सहा, दि. १५.०२.२०२३ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 


मौ.होळी तर्फे हवेली ता.जि.नंदूरबार येथील स.नं.१००/१-अ, क्षेत्र २१.१९ हे.आर.पैकी १.०० 
हे.आर येथे विभागाच्या मालकीच्या जागेवर अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नंदूरबार कार्यालयाची 
नवीन प्रशासकीय इमारत, संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते बांधकाम करण्यासाठी सोबतच्या 
सहपत्रातील Recapitulation Sheet मध्ये नमूद केल्यानुसार रु.८,९३,१०,०००/- (अक्षरी आठ 
कोटी SMI लक्ष दहा हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अ.क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४- अन्वये 
प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रकल्पावर होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सदर आदेडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनौसं ४२/२०२२/इमा-२, दि. २८.०२.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.५२/राउशु-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३०११३३४४००४२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- सहपत्र aaa a 
DHAKANE । यानाचा 
(सं. गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. अपर मुख्य सचिव, Wey यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई/ नागपूर. 


४. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक विभाग, नाशिक. 


६. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नंदूरबार. 


७. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-१/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 


८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदूरबार. 
१०.कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती-राउशु १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.५२/राउशु-१ , दि.२८ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे सहपत्र 
RECAPITULATION SHEET 
Ho. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per Component Wise Total 
(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 
(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 (a) Building proper (Built Up Area - Sq.m 
Ground Floor 871.73|Sq. M 28,000 24,408,440 
First Floor 841.99|Sq. M 28,000 23,575,720 
Total B.U.A. = 1713.72 Sub Total (a) 47,984,160 
(b) Rain/ Roof Water Harvesting 800,000 
(c) Furniture 1713.72 x 70%=1200 1200 5000 6,000,000 
Sub Total (b+c) 6,800,000 
Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (2) 2,399,208 
Electrification Internal 5% of (a) 2,399,208 
External 6% of (a) 2,879,050 
Fire Fighting Arrangements etc. 700,000 
Sub Total (3) 5,978,258 
Sub Total (A) 63,161,626 
(8) [MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) | Compound Wall & Gate (Rmt) 500.00 8000 4,000,000 
(ii) Internal Roads (Rmt) 500.00 5000 2,500,000 
(iii) Development of Ground, LS 200,000 
Horticulture 
(iv) Parking LS 200,000 
(v) Land Scaping & Gardening LS 100,000 
Sub Total (B 7,000,000 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B 70,161,626 
८) [OPTIONAL ITEMS 
1 |Undergound Water Tank for R/W Harvesting 300,000 
(Cu.M) 
2 |External Toilets 300,000 
Sub Total (C) 600,000 
Project Cost (P)= (A) + (8) + (C) 70,761,626 
(D) [PROVISIONS 
i) Contingencies 4% on (a 1,919,366 
ii) GST 18% on (P 12,737,093 
iii) Price Escalation 5% on (P 3,538,081 
(iv) Labour Insurance 0.5% on (P) 353,808 
Sub Total (D) 18,548,348 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC (A+B+C+D) 89,309,974 
Say Rs. Lakhs 893.10 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost = Rs 28,000 /Sqm 
(ii) Elect. Work = Rs 3,488 /Sqm 
(iii) Water Supply = Rs 1 ,400 /Sqm SANDEEP वन cloned hy SANDER GOBARENATH 
(iv) For (i) + (ii) + (iii) = Rs 32,888 /Sqm = GORAKHNATH GN NS « Maharashtra O = GOVERNMENT OF 
शा DHAKANE वनीची ती 
(सं.गो.ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


